“कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व 
शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, २०१६ अन्वये 
अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या तथापि, शासन 
निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये वगळण्यात 
आलेल्या शाळांपैकी पात्र माध्यमिक शाळा व 
तुकडयांना अनुदान मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9७३/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-माशाअ २००९/ 

५९९/०९/ माशि-१, दिनांक २० जुले, २००९, 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशाअ-२००९/ 
५९९/०९/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, 

(३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:-संकीर्ण- २०१२/ 
१५०/१२/माशि-१, दिनांक १६ जुले, २०१३, 

(४) शासन rota, aretha शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माझामु-२०१६/ 
प्र.क्र.११/१६/एसएम-४, दिनांक १ जूले, २०१६, 

(4) शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- प्राश्ामु-२०१६/ 
प्र.क्र.३८/१६/एमएम-४, दिनांक १ Beh, २०१६, 

(६) शासन rota, aretha शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माझामु-२०१६/ 
प्र.क्र.८२/१६/एसएम-४, दिनांक २ जूले, २०१६, 

(७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:- माशामु- २०१६/ 
प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६, 

(८) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक :-प्रामाअ-२०१८/ 
प्र.क्र.७३/एसएम-४, दिनांक ९ मे, २०१८. 

(९) शासन निर्णय, अनुवि/४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ सप्टेंबर,२०१८ 

(१० आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/१८-१९/तपासणी/ 
आस्था क-१४४/४६३०/ दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८. 

(११) शिक्षण संचालक यांचे पत्र क्र.अमाशा/तपासणी/१८-१९/माध्य-ब/३०४/१०५३/ 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८. 

(१२) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/१८-१९/तपासणी/ 
आस्था क-१४४/६३३०, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


प्रस्तावना :- 


“विनाअनुदान* व “कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित 
केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा 
करुन सरसकट २० टक्के प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ 
रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार दिनांक १४ जून, २०१६ पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित 
केलेल्या १,६२८ शाळा व २,४५२ तुकडयांवरील १९,२४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन 
निर्णय, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये, विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सरसकट २०% प्रमाणे 
अनुदान मंजूर करण्यात आले. 

२. “कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, २०१६ 
अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व वर्ग 
तुकड्यांना शासनाच्या पुढील आदेझापर्यंत २०% प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

३. शासन निर्णय, दिनांक १ व २ जुले, २०१६ नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या राज्यातील 
काही बोगस व बनावट झाळांना अनुदान मंजूर केल्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे 
दाखल झालेल्या जनहित याचिका क्रमांक ०३/२०१८ मध्ये शासनाने, या शाळांची सखोल तपासणी 
करून या शाळांना अनुदान मंजूरीबाबत नव्याने निर्णय घेण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. सदर 
जनहित याचिकेसोबतच्या यादीतील ५१ शाळा व १९ शाळांच्या तूकडयांबाबत सखोल तपासणी करून 
निर्णय घ्यावयाचा असल्याने या शाळा वगळून उर्वरीत शाळा व तुकडयांना संदर्भाधीन क्र.८ येथील शासन 
निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट २० CEH अनुदान मंजूर 
करण्यात आले. सदर ५१ शाळांची व १९ शाळांच्या तुकडयांची तपासणी करुन तपासणी अंती सादर 
झालेल्या अहवालातील पात्र ठरविलेल्या शाळा व तुकडयांना अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये वगळण्यात आलेल्या ५१ शाळा व १९ 
शाळांच्या वर्ग तुकडयांपैकी आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी संदर्भाधीन क्र.१२ येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या पत्रासोबतच्या शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संदर्भाधीन क्र.११ अन्वये 
सादर केलेल्या अहवालातील पात्र ठरविलेल्या ३६ माध्यमिक शाळांमधील १८१ शिक्षक व १२७ 
शिक्षकेत्तर तसेच ११ माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांवरील ४१ शिक्षक असे एकूण २२२ शिक्षक व १२७ 
शिक्षकेतर पदांना शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून २०% अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक ९ मे, २०१८ सोबतच्या यादीतील या शासन निर्णयान्वये पात्र 
ठरविलेल्या माध्यमिक शाळांची यादी सोबत प्रपत्र-अ मध्ये व माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांची यादी 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


सोबत-प्रपत्र-ब मध्ये जोडली आहे. तसेच, शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या 
अहवालानुसार अपात्र ठरविलेल्या/वगळण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळा/तुकडयांची यांदी 
त्यासंबधीच्या कारणासह सोबत प्रपत्र-मध्ये जोडली आहे. 

अटीव शार्ती :- 

१) शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ व दिनांक १६ जुले, २०१३ मधील सर्व निकष व अटींची 
पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. ज्या शाळांनी वरील अटींची पूर्तता केलेली नसेल, तरीही त्या शाळांचा 
प्रस्ताव अनुदानास पात्र घोषित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला असेल, असे निदर्शनास 
आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिका-यांवर 
राहील. 

२) सदर प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शासनाकडून ज्या वर्षी प्रत्यक्ष अनुदान मंजूर करण्यात येईल, 
त्या वर्षीच्या संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे अनुदानास पात्र राहतील. 

३) ज्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती “बायोमेट्रिक” प्रणाली द्वारे 
नोंदविण्यात येत आहे, अशाच शाळा अनुदानास पात्र राहतील. 

४) ज्या शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या ३० पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ व दुर्गम 
भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल अज्ञा शाळा अनुदानास 
पात्र राहणार नाहीत. या शाळा अनुदान पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे अशा शाळा “स्वयं- 
अर्थसहाय्यित” शाळा समजण्यात येतील. 

५) शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११ मधील निकषांप्रमाणे शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत 
असली तरी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या पद भरती संदर्भात "आरक्षण धोरणाचे" पालन केलेले 
नसेल HM शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही व अशा शाळा हया “स्वयं-अर्थसहाय्यित” शाळा 
समजण्यात येतील. 

६) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश "सरल" प्रणालीत 
भरल्याशिवाय शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाही. 

७) सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना "राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत" समाविष्ट होणे बंधनकारक 
राहील. अन्यथा शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाही. 

८) सदरहू शाळांमधील सध्या रिक्‍त असलेल्या व भविष्यात रिक्‍त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती 
सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे बंधनकारक राहील. 

९) सर्व शाळांचे जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील ( यु-डायस ) क्रमांक आणि संबंधित शाळेत शिकत 
असलेल्या सर्व विद्यार्थ्याचे "आधारकार्ड" असणे आवश्‍यक आहे. आधार क्रमांकाच्या आधारे विद्यार्थी 
संख्या ग्राहय धरण्यात येईल. 


२. शौक्षणिक गुणवत्ता : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेच्या संदर्भात सर्व वर्ग प्रगत असावेत. तसेच, 
माध्यमिक शाळेच्या संदर्भात इयत्ता ९ वी व १० वीच्या वर्गांचा निकाल १०० टक्‍के असावा. शाळेतील 
कोणत्याही वर्गासाठी वरील निकष प्राप्त करण्यात कोणतीही शाळा सलग तीन वर्षे अपयशी ठरल्यास 
शाळेची मान्यता काढून शाळा बंद करण्यात यावी व शाळेतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेमध्ये 
समायोजित करण्यात यावे. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


३. af कार्यालयाची जबाबदारी :- 
३.१ सदर शासन निर्णयासोबतच्या यादीतील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व तुकडयांबाबत 
परिच्छेद २ मधील अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याबाबत तसेच परीच्छेद ३ मधील सर्व 
कागदपत्रांआधारे पडताळणी झाल्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक 
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी प्रमाणित करुन त्याप्रमाणे सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी 
प्राथमिक व माध्यमिक) यांना कळविणे आव्यक राहील. 
३.२ प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी "सरल" प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता 
पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व विभागीय 
शिक्षण उपसंचालक यांची राहील. 
३.३ या शाळांमध्ये संचमान्यतेनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर पदे रिक्‍त असल्यास, शासकीय व 
खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये अतिरिक्‍त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांना समायोजनाने सामावून घेण्यासंदर्भातील शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
समायोजनाने पदे भरणे बंधनकारक राहील. 

४. शासनाचा स्वेच्छाधिकार :- शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे त्या शाळेस 


अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा 
शासनाचा "स्वेच्छाधिकार" असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर 
करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही. तसेच, शाळांना 
विनाअनुदान तत्वावर कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात मान्यता दिलेली असली तरी, राज्याची आर्थिक 
स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात 
घेऊन, शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही, 
त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहील. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-४५१/व्यय-५, दिनांक ०९ मे, 
२०१८ नुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
&. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०१०५१६५४१८३२२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


डं Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education And 
Wa | a h U a [ Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82e 1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe62cba 
2439a81b4be4, 
serialINumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67ccla9db4f8d59bc9 
a Nn a d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar Nanal 
Date: 2019.01.05 17:05:06 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
२) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 

) मा.प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, 
७) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 

) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म. रा. पुणे, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

११) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१२) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
) 
) 
) 


Go 


१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) ad जिल्हा परिषद, 
१५) अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), सर्व जिल्हा परिषद, 
१६) निवडनस्ती - एसएम-४. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


“प्रपत्र-अ” 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9३/एसएम-४, 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र. 
(शासन निर्णय क्र.माशामु-२०१६/(११/१६)/२०१६/एसएम-४, दिनांक १ जुले, २०१६ मधील 


वगळलेल्या शाळा) 
अ.क्र. | संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम | इयत्ता | शाळेचेक्षेत्र । अनुदानास पात्र ठरणारी पदे 
/ वर्ग | बिगर 
आदिवासी/टीए 
सपी/ओटिएसपी 
/१०३ विकास 
गट 
मुख्याध्‌ | प्रशि. लिपि | शिपाई | एकूण 
यापक | पदवीधर | क पदे 
शिक्षक 
Tae विभाग 
१ | अमर ज्योती शिक्षण प्रसारक | मराठी । इ.८ ते | बिगर a 8 | २ ८ 
मंडळ संचलित हर्सूल उर्दू १० वी | आदिवासी 
हायस्कूल, हर्सूल औरंगाबाद 
2 । स्वामी  परमानंदगिरीजी | मराठी । इ.८ ते | बिगर वि 8 i २ ८ 
महाराज मंदीर गुरुकुल १० वी | आदिवासी 
माध्यमिक विद्यालय, 
पालाफाटा ता.फुलंब्री 
जि.औरंगाबाद 
३ | कुलस्वामिनी तुळजाभवानी | मराठी | इ.८ ते | बिगर | 8 | 8 - 
शिक्षण क्रीडा व सांस्कृ.मंडळ १० वी | आदिवासी 
संचलित सहकार महर्षी 
स्व.भास्कररावजी शिंगणे 
माध्यमिक विद्यालय, पापळ, 
ता.जाफ्राबाद जि.जालना. 
४ | मोहम्मदिया उदू हायस्कूल, | उदू इ.८ ते | बिगर प्‌ 8 | र ८ 
कसाबखेडा ता.कन्नड १० वी । अदिवासी 
जि.औरंगाबाद 
अमरावती विभाग 
५ juts ame महाराज | मराठी |इ.८ते | बिगर पि 8 | 2 ८ 
माध्यमिक विद्यालय, गुजरी १० वी | आदिवासी 
(न) रा.राळेगांव जि.यवतमाळ 
६ | शाहीद उस्पाकउल्ला | उदू इ.८ ते | बिगर i 8 7 2 ८ 
बहु.शिक्षण संस्था संच. go वी | आदिवासी 
शहीद उस्पाकउल्ला खान 
उर्दू हायस्कूल, काळजेश्वर 
ता.जि.वाशिम. 
७ । जगदंबा शिक्षण संस्था, | मराठी | इ.८ ते | बिगर हि 8 श्‌ ३ ९ 
मोहतखेड संचलित गुरुकृपा १० वी | आदिवासी 
माध्य. विद्या. सावरखेड 
बु.ता.चिखली जि.बुलडाणा . 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


पुणे विभाग 
८ _ । रत्नप्रभा मोहिते पाटील | मराठी ।इ.८ ते | बिगर शि ४ 7 8 a 
माध्यमिक प्रशाळा सावरकर qo वी | आदिवासी 
नगर, पंढरपूर जि.सोलापूर 
९ । चिंतामणी माध्यमिक | मराठी । इ.८ ते | बिगर a 4 if २ ९ 
विदयामंदिर, आंबेगांव (बु qo वी | आदिवासी 
जि.पुणे 
१० । नवनगर Prem मंडळ | मराठी | इ.८ ते | बिगर a 8 f 8 
संचलित स्वामी विवेकानंद qo वी | आदिवासी 
माध्यमिक विद्यालय, 
यमुनानगर, जि.पुणे 
११ । नवनगर Prem मंडळ | मराठी | इ.८ ते | बिगर a 8 i 8 | 
संचलित संत तुकाराम १० वी । आदिवासी 
महाराज माध्यमिक विद्यालय, 
म्हेत्रे वस्ती, चिखली जि.पुणे 
१२ | शाह छप्परबंद | उदू इ.८ ते | बिगर i 8 | 2 ८ 
(वि.जा.)एज्युकेशन अँड qo वी | आदिवासी 
वेळफेअर सोसायटी संचलित 
शाह छप्परबंद  छूर्द 
हायस्कूल,श्रीरामपूर 
जि.अहमदनगर 
१३ | अवंती शिक्षण व | मराठी ।इ.८ ते | बिगर 7 8 i 8 a 
बहु.समाजसेवी संस्था १० वी | आदिवासी 
संचलित लोकमंगल माध्यमिक 
Wiel, बाळे AVR 
सोलापूर जि.सोलापूर 
१४ । अवंती शिक्षण व | मराठी ।इ.८ ते | बिगर 7 8 i 8 a 
बहु.समाजसेवी संस्था १० वी | आदिवासी 
संचलित लोकमंगल माध्यमिक 
प्रशाला, पडसाळी, ता.उत्तर 
सोलापूर जि.सोलापूर 
१५ | अवंती शिक्षण व | मराठी ।इ.८ ते | बिगर i 8 | 8 a 
बहु.समाजसेवी संस्था १० वी | आदिवासी 
संचलित लोकमंगल माध्यमिक 
प्रशाला, अवंतीनगर, 
ता.जि.सोलापूर 
नाशिक विभाग 
१६ | डा.बाबासाहेब आंबेडकर | मराठी | इ.८ ते | टीएसपी i 8 | २ ८ 
आदिवासी सर्वागिन विकास qo वी 
मंडळ संचलित, माध्यमिक 
विद्यालय, मोख, ता.अक्राणी 
जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


qo | भाग्यश्री जरसंदा शैक्षणिक व | मराठी । इ.८ ते । आदिवासी i २ ८ 
बहु.शिक्षण संस्था शारदा qo वी 
माध्यमिक विद्यालय, उंबरपाडा 
खुर्द ता.पेठ जि.नाशिक 
१८ | शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था | मराठी । इ.८ ते | बिगर if २ |८ 
संचलित माध्यमिक विद्यालय, qo वी | आदिवासी 
रनाळे ता.जि.नंदुरबार 
१९ | महात्मा फुले युवक विकास | मराठी | इ.८ ते | आदिवासी | 2 | ¢ 
मंडळ संचलित सौ.मंगलाताई १० वी 
wart सोनावणे माध्यमिक 
विद्यालय, दिगर ता.शहादा 
जि.नंदुरबार 
नागपूर विभाग 
२० ' प्रोग्रेसिव्ह मागासवर्गीय शिक्षण | मराठी । इ.८ ते | बिगर i 2 ८ 
संस्था संच.अर्चना फुले go वी | आदिवासी 
हायस्कुल, ५०८ विनोबा भावे 
बसवेश्वर सोसायटी, नागपूर 
२१ | सौ.पार्वतीबाई शिक्षण संस्था | मराठी । इ.८ ते | बिगर i 2 ८ 
संचलित नरसिंग माध्यमिक qo वी | आदिवासी 
विद्यालय, 
तिल्ली/मोहगांव,गोरेगांव 
२२ । प्रेम सेवा शिक्षण संघ द्वारा | मराठी । इ.८ ते | बिगर | 2 ¢ 
संचलित रॉजर स्ट्रॉन्सस्टेंड qo वी | आदिवासी 
(मराठी) हायस्कूल, गोरेवाडी 
वस्ती, नागपूर 
मुंबई विभाग 
२३ | aT जीवदानी एणज्युकेडान | मराठी | इ.८ ते | बिगर | 2 ८ 
ट्रस्टचे नरवडे हायस्कूल, १० वी । आदिवासी 
तुंगारेश्वर नगर, गोखिवरे 
संतोष भवन, नालासोपारा (पूर्व) 
ता.वसई जि.ठाणे. 
२४ | महमंद अली फरीद एज्यु. अँड | उदू इ.८ ते | बिगर i 2 ८ 
वेळफेअर सोसायटी संचलित qo वी | आदिवासी 
रफीका उर्दू हाय. आझादनगर 
मुंब्रा ठाणे 
२५ | द.महाराष्ट्र Wye अंड | मराठी | इ.८ ते | बिगर ii २ ८ 
वेलफेअर ट्रस्ट संचलित केबन १० वी । आदिवासी 
हायस्कूल, धारावी, मुं. 
२६ । रजनीगंधा माध्यमिक | मराठी । इ.८ ते | बिगर i 2 ८ 
विद्यालय, आजदेपाडा, qo वी | आदिवासी 
एमआयडीसी डोंबिवली (पूर्व) 
जि.ठाणे 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


२७ | सकीना एज्यु. ट्रस्ट संच. | मराठी | इ.८ ते | बिगर | 8 शि 
महाराष्ट्र शिक्षा निकेतन | वहिंदी | १०वी | आदिवासी 
हायस्कृळ, अशोकनगर, वाशी 
नाका, आर. सी. मार्ग, चेंबूर 
मुंबई. 
२८ | श्रीमती एम.एच.यादव एज्यु. | हिदी | इ.८ ते | बिगर i २ ८ 
सो. संचलित साईप्रसाद हिंदी qo वी | आदिवासी 
हाय. शिवडक्‍्तीनगर, कळवा 
(पूर्वी जि.ठाणे. 
२९ | डॉ.शारंगधर चरिटेबळल ट्रस्ट | मराठी | इ.८ ते | बिगर i २ | ¢ 
संच. Batt माध्य. विद्यालय, qo वी | आदिवासी 
वाडेघर चौक, आधारवाडी 
कल्याण. 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


“प्रपत्र-ब” 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9७३/एसएम-४, 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र. 
(शासन निर्णय क्र.माशामु-२०१६/(११/१६)/२०१६/एसएम-४, दिनांक १ जुले, २०१६ मधील 


वगळलेल्या तुकडया) 
अ. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम । इयत्ता / वर्ग शाळेचे क्षेत्र | अनुदानास पात्र ठरणारी पदे 
क्र. बिगर 
आदिवासी/टी 
एसपी/ओटिए 
सपी/१०३ डी.एड | प्रशिक्षित | एकूण पदे 
विकास गट पदवीधर 
शिक्षक 
q 2 3 8 4 द 9 ८ 
औरंगाबाद विभाग 
q | sax शिक्षण प्रसारक मंडळ | मराठी | इयत्ता 4 did ७वी | बिगर 3 a 8 
संचलित, जीवन शिक्षण (प्रथम वर्ग) आदिवासी 
माध्यमिक विद्यालय, 
गांजपूर, ता.धारुर जि.बीड 
2 | Sax शिक्षण प्रसारक मंडळ । मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ a 8 
संचलित, जीवन शिक्षण (प्रथम वर्ग) आदिवासी 
माध्यमिक विद्यालय, 
आसोला, ता.धारुर 
जि.बीड 
३ | पाथरी तालुका शिक्षण | मराठी इयत्ता ८वी | बिगर 2 2 
प्रसारक मंडळ मानवत (चौथी तुकडी) । आदिवासी 
संचलित माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, 
देवनांद्रे जि.परभणी. 
४ | नरहर कुरुंदकर शिक्षण मराठी | इयत्ता ५वी ते wat | बिगर 3 8 
संस्था, कुरुंदा संचलित (प्रथम वर्ग) आदिवासी 
रोकडेश्वर विद्यालय, पांगरा 
(शिंदे) ता.वसमत 
जि.हिंगोली 
५ | बाल शिक्षण प्रसारक मंडळ | मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ 7 8 
गिरगांव संचलित (प्रथम वर्ग) आदिवासी 
कै.पुंजाजी पाटील 
माध्यमिक विद्यालय, 
सुकळी  ता.कळमनुरी 
जि.हिंगोली 
६ | राजर्षि छत्रपती शाहू | मराठी | इयत्ता ८वी व९ | बिगर 7 3 3 
महाराज माध्यमिक वी आदिवासी 
विद्यालय, डुकरी पिंपरी, (दुसरा वर्ग) 
ता.जि.जालना 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


नाशिक विभाग 
७ | जीवन साधना विद्या | मराठी | इयत्ता ५वीते ७वी | आदिवासी | 3 | ४ 
प्रसारक मंडळ संचलित, (प्रथम वर्ग) 
माध्यमिक विद्यालय, 
बिलाडी  त.सा.शहादा 
जि.नंदुरबार. 
नागपूर विभाग 
८ | भारतीय बुध्दधम्म ज्ञान | हिदी | इयत्ता ५वीते ७वी | आदिवासी | 3 a 8 
विद्यालय संचलित (प्रथम वगी 
विज्ाखा माध्यमिक 
विद्यालय (हिंदी) बिनाके 
ळेआऊट, नागपूर 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


“प्रपत्र-अ” 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9३/एसएम-४, 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र. 
(शासन निर्णय क्र.माशामु-२०१६/(८२/१६)/२०१६/एसएम-४, दिनांक २ जुलै, २०१६ मधील 


वगळलेल्या शाळा) 
अ.क्र. | संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम | इयत्ता | शाळेचे क्षेत्र | अनुदानास पात्र ठरणारी पदे 
/ वर्ग । बिगर 
आदिवासी/टी 
एसपी/ओटिए 
सपी/१०३ 
विकास गट 
मुख्या- | प्रशि. लिपिक | शिपाई | एकूण 
ध्यापक | पदवीधर पदे 
शिक्षक 
नाशिक विभाग 
१ । रॉयळ sq हायस्कूल, | उदू इ.८ ते | बिगर | 8 | 2 ८ 
फत्तेपूर,ता.जामनेर १० वी | अदिवासी 
जि.जळगांव 
२ | के.पी.सोनार माध्यमिक | मराठी । इ.८ ते | बिगर | ४ हि २ टू 
विद्यालय, वरणगांव १० वी | अदिवासी 
ता.भुसावळ जि.जळगांव 
3 | जय हनुमान क्रोडा व | मराठी | इ.८ ते | बिगर 7 8 7 २ ८ 
सांस्कृतिक मंडळ टोळी १० वी | अदिवासी 
संचलित माध्यमिक विद्यालय, 
धुळपिंप्री, ता.पारोळा 
जि.जळगांव 
४ | आई बिजासनी देवी माध्यमिक | मराठी । इ.८ ते | बिगर ia 8 हि २ ८ 
विद्यालय दुर्बल्या,ता.शिरपूर १० वी | अदिवासी 
जि.धुळे. 
५ | इकरा उदू हायस्कूल, शहादा | उदू इ.८ ते | बिगर णि 8 "| 2 ८ 
जि.नंदुरबार १० वी | आदिवासी 
औरंगाबाद विभाग 
६ | ated शिक्षण प्रसारक मंडळ | मराठी | इ.८ ते | १०३ विकास 7 8 7 2 ८ 
गेवराई संचलित १०वी | गट 
स्व.किसनाबाई बन्सीलाळजी 
संचेती माध्यमिक विद्यालय, 
वैजापूर जि.औरंगाबाद 
७ । बळीराजा शिक्षण संस्था | मराठी ।इ.८ ते | बिगर ॥ ४ | 8 7 
सोमेश्वर पालम संचलित संत १० वी । आदिवासी 
ज्ञानेश्वर विद्यालय, ताडपांगरी, 
जि.परभणी 


मम मम्मा 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


प्रपत्र-ब* 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9७३/एसएम-४, 


दिनांक : ५ जानेवारी,२०१९ चे सहपत्र. 


(शासन निर्णय क्र.माशामु-२०१६/(८२/१६)/२०१६/एसएम-४, दिनांक २ जुलै, २०१६ मधील 


वगळलेल्या तुकडया) 
अ. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम | इयत्ता / वर्ग शाळेचे क्षेत्र | अनुदानास पात्र ठरणारी 
क्र. बिगर पदे 
आदिवासी/टी 
एसपी/ओटिए 
सपी/१०३ डी.एऊ | प्रशिक्षित | एकूण 
विकास गट पदवीधर | पदे 
शिक्षक 
१ |२ ३ ४ षु द ७ ८ 
नाशिक विभाग 
१ | जमीया इस्लामिया | मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ 7 8 
इशातुल उलुम संचलित (प्रथम Fah) आदिवासी 
मौलाना अब्दुल कलाम 
आझाद उर्दू हायस्कूल, 
अक्कलकुवा नंदुरबार. 
औरंगाबाद विभाग 
2 | शरद शिक्षण संशोधन | मराठी | इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ 7 8 
संस्था जालना संचलित (प्रथम वरगी आदिवासी 
प्रतिभा माध्यमिक 
विद्यालय काजळा, 
ता.बदनापूर जि.जालना. 
नागपूर विभाग 
३ । दत्तात्रय शिक्षण संस्था । मराठी । इयत्ता ५वी ते ७वी | बिगर ३ a 8 
नागपूर संचलित मातोश्री (प्रथम वर्ग आदिवासी 
लक्ष्मीबाई कामनापूरे 
विद्यालय, निलडोह, 
ता.हिंगणा जि.नागपूर 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.9३/एसएम-४, 


“ प्रपत्र-क 6 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८ /प्र.क्र.9३/एसएम-४, 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०१९ चे सहपत्र. 

(शासन निर्णय क्र.माशामु-२०१६/(८२/१६)/२०१६/एसएम-४, दिनांक २ जुले, २०१६ मधील 


वगळलेल्या तुकडया) 

अ. । संस्थेचे व शाळेचे नांव माध्यम | इयत्ता / वर्ग | अनुदानास अपात्र ठरलेल्या व 

क्र शासन निर्णयातून वगळलेल्या 

शाळा 
1१ | २ ३ 8 4 

श्‌ तुळजाभवानी महिला मंडळ | मराठी | इयत्ता ८ वी | शासन निर्णयात दुबार आलेली 
संचलित रत्नप्रभादेवी मोहिते ते १०वी | असल्याने वगळली आहे. 
पाटील विद्यालय, पंढरपूर (प्रथम वर्ग) 
जि.सोलापूर. 

२ | जय योगेश्वर सांस्कृतिक मंडळ | मराठी | इयत्ता ८ वी | शाळेची स्थलांतराबाबत तक्रार 
संचलित माध्यमिक विद्यालय, ते १०वी । असल्याने सदर शाळेसंदर्भात 
डांबली-धांदरणे ता.सिदखेडा (प्रथम वर्ग | चौकशी सुरु आहे त्याकारणास्तव 
जि.धुळे. वगळण्यात आली आहे. 

३ । आगरी शिक्षण संस्थेची | मराठी | इयत्ता ८ वी | सदर शाळा शासन निर्णय, दिनांक 
माध्यमिक विद्यालय ,खांदेश्वर ते १०वी | ३० जून, २०१४ अन्वये अनुदानास 
कॉलनी सेक्टर-६ नवीन (प्रथम वर्ग | पात्र घोषित करण्यात आली आहे. 
पनवेळ (पो ता.पनवेल शाळेस २० टक्के अनुदान सुरु 
जि.रायगड. आहे. यादीत दुबार 

४ । स्वामी विवेकानंद शिक्षण | मराठी | इयत्ता ८ वी सदर झाळा बंद आहे. अपात्र 
प्रसारक मंडळ अक्कलकुवा ते १०वी 
संचलित माध्यमिक विद्यालय, (प्रथम वर्ग) 
तळोदा जि.नंदुरबार. 

4 | पद्मावती शिक्षण प्रसारक | मराठी | इयत्ता५वी सदर झाळा प्राथमिक असून 
मंडळ सोलापूर संचलित ते इयत्ता ७वी | माध्यमिक sera यादीतून 
सिध्दार्थ मराठी विद्यालय , वगळून सदर प्राथमिक शाळेचा 
अमरज्योती नगर, प्राथमिक शाळांच्या यादीत समावेश 
मुळेगांव रोड, सोलापूर. केला आहे (शासन शुध्दीपत्रक 

दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८ अन्वये 
आदेश निर्गमित केळे आहे.) 


KKKKKKKE 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


